सुधारित प्रशासकीय मान्यता- 
देगलूर, जिल्हा नांदेड येथे नवीन 
न्यायालयीन इमारतीचे बांधकाम 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय, क्र.सीसीबी-११२३/प्र.क्र.१४८/का-१३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २५ सप्टेंबर, २०२४ 


१) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय, क्र. सीसीबी-१११७/प्र.क्र.३२/ का-१३, 
दिनांक २४ सप्टेंबर, २०१८ 

२) मा.प्रबंधक (निरिक्षणे-२), मा. उच्च न्यायालय, अपिल झाखा, मुंबई यांचे क्र.बी(डब्ल्यू) 
६०४५/ २०००(५९)/२५७९/६०००३९, दिनांक १२ डिसेंबर, २०२३ 


प्रस्तावना :- 


उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये देगळूर, जिल्हा नांदेड येथे नवीन 


न्यायालयीन इमारत बांधकाम बांधण्याकरिता रु.७,५८,२३,०००/- इतक्या खर्चास मूळ प्रशासकीय 


मान्यता देण्यात आलेली होती. तद्नंतर उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.२ येथील मा. उच्च न्यायालय, 


मुंबई यांच्या पत्रान्वये देगळूर, जिल्हा नांदेड येथे नवीन न्यायालयीन इमारत बांधकामास सुधारित 


प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला आहे. सदरहू प्रस्तावास 


सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


देगलूर, जिल्हा नांदेड येथे नवीन न्यायालयीन इमारत बांधकाम बांधण्याकरिता 
रु.१३१०.२३ लक्ष (रुपये तेरा कोटी दहा लक्ष तेवीस हजार फक्त) इतक्या अंदाजित 
खर्चाच्या कामास (खाली नमूद केलेल्या विगतवारीनुसार) या ares निर्णयाद्वारे सुधारित 


प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-११२३/प्र.क्र.१४८/का-१३ 


अ.क्र. | तपशील रक्‍कम रुपयात 

[ae | मूळ इमारत बांधकाम खर्च, गेट आणि संरक्षक भिंत ७,७३,९२,०००/- 
२. । रेन वॉटर हार्वेस्टिंग ५,००,०००/- 
३. | फ्लग पोस्ट ३,०६,०००/- 
४. ।अंतर्गतसी.सी.रस्ते १६,४५,०००/- 
५. । वाहनतळ १०,००,०००/- 
६. | लॅन्ड स्केपींग आणि बागबगीचा ५,००,०००/- 
७. | रॉयल्टी ७,२०,०००/- 
८. | आकस्मिक खर्च १६,३४,०००/- 
९. | विद्यू्तिकरण व बोअर वेल १,१८,१६,०००/- 
१०. | फर्निचर ७४,६७,०००/- 
शि अग्निशमन यंत्रणा १५,००,०००/- 
१२. | पाणिपुरवठा व स्वच्छता २०,४३,०००/- 
१३. | भाववाढ ५३,२६,०००/- 
१४. । वस्तू व सेवा कर १,९१,७४,०००/- 

एकूण १३,१०,२३,०००/- 

म्हणजेच रू.१३१०.२३ लक्ष 


२. हौ सुधारित प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे:- 


१) बांधकाम सुरु करण्यापूर्वी नमूना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास 
वास्तुविश्ारदांकडून मंजूरी घेवूनच सुरु करावे. 

2) सदरचे अंदाजपत्रक हे नमूना अंदाजपत्रक असल्याने या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता देत असताना मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र 
न्यायाधीश, नांदेड यांच्या सहमतीने तरतूदी अंतीम करण्यात याव्यात. 

३) नियोजित जागा उपभोक्त विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन सदर 

कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 

४) सदर कामाची निविदा काढताना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा न काढता नमूद सर्व 

कामांसाठी एकत्र एकच निविदा काढण्यात यावी. 

५) काम सुरू करण्यापुर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था/प्राधिकरणे यांची मान्यता घेण्यात 

यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-११२३/प्र.क्र.१४८/का-१३ 


३. 


६) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय, क्र.इएनव्ही-२०१३/ प्र.क्र.१७७/ 
तां.क.१, दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 
तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

७ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय, क्र. बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/ इमारती-२, 
दिनांक ७ जुले, २०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

८) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय, क्र. संकीर्ण २०२३/प्र.क.२१०/ इमारती-३, 
दिनांक २ फेब्रुवारी, २०२४ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

९) सदर काम सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेच्या किंमतीत पूर्ण करण्यात यावे. 

१०) अंदाजपत्रकीय कामात बदल HS AA. 

११) सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अभियंता यांनी तोंडी दिलेल्या सूचनांच्या आधारावर 

कामाच्या व्याप्तीत बदल किंवा नवीन कामे समाविष्ट करु नयेत. 

१२) नवीन कामांचा समावेश करावयाचा झाल्यास किंवा व्याप्तीत बदल करावयाचा 
झाल्यास याबाबत लेखी आदेश प्राप्त करुन विहित मुदतीत व पध्दतीने सदर कामांना 
मंजूरी घेण्याची कार्यवाही करावी. अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित 
करण्यात येईल. 

१३) योजनेची अंमळबजावणी करताना प्रचलित शासन निर्णय, नियम, सीव्हीसी तत्वे, 
वित्तीय मर्यादा, विहित निविदा कार्यपध्दती अनुसरण्यात यावी. 

१४) आवश्यकतेनुसार राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीने प्रकल्पाच्या व कामाच्या अनुषंगाने 
दिलेल्या निर्देशांचे व त्रुटींची पूर्तता करण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाची असेल. 

१५) सदर सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेतील तांत्रिक बाबी निविदा विषयक क्षेत्रिय निर्णय 
किंवा अनियमितता यास मान्यता गृहीत धरली जाणार नाही. अशा प्रकरणाची 
तपासणी त्यावेळेच्या प्रचलित शासन निर्णयानुसार करण्याची जबाबदारी सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाची असेल. 

या प्रित्यर्थ होणारा खर्च उपरोक्त कामासाठी "मागणी क्र. एच-८, ४०५९, सार्वजनिक 


बांधकामावरील भांडवली खर्च-०१, कार्यालयीन इमारती-०५१, बांधकाम-कार्यक्रमांतर्गत-(०>) 


न्यायदान (केंद्रपुरस्कृत योजना-राज्य हिस्सा), (०३)(०१) मोठी बांधकामे (कार्यक्रम),५३- मोठी 


बांधकामे (४०५९ ०६७२) व (२१ न्यायदान (केंद्रपुरस्कृत योजना-केंद्र हिस्सा) (२१)(०१) मोठी 


बांधकामे (कार्यक्रम), ५३- मोठी बांधकामे (४०५९ १२२२)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 


यावा. मात्र अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याशिवाय कामास सुरुवात करण्यात येऊ नये. 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-११२३/प्र.क्र.१४८/का-१३ 


8. हे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.११/२०२४/ इमा-२, 


दिनांक १ जानेवारी, २०२४, आणि मा.उपमुख्यमंत्री महोदय यांच्या अध्यक्षतेखालील व्यय अग्रक्रम 


समितीच्या दिनांक ३ जुले, २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार आणि 


वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२ दिनांक १७ एप्रिल, 


२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग- 


पाच, अनुक्रमांक १, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ अनुसार 


प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने 


निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०९२५१११२२३३११२ असा आहे. 


हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


VILAS VASANT 
GAIKWAD 


(विलास वसंत गायकवाड) 
विधि सल्लागार -नि- सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


Ee) 


मा. सभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

मा.महाप्रबंधक, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, 

मा.प्रबंधक, निरिक्षणे-२, बी (डब्ल्यू) शाखा, मा.उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नांदेड, 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-दोन, मुंबई/नागपूर, 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड, 

अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, देगलूर, जिल्हा नांदेड. 


AD 


Cc ww 


an 


S eS 
— 2 ee eS YS LS SS Se 


(३ 


2) 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-११२३/प्र.क्र.१४८/का-१३ 


(मूळ अंदाजपत्रक व आराखडे यांच्यासह) 

qo) उप विभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, देगळूर,जि.नांदेड 

99) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड, 

१२) कक्ष अधिकारी (इमा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१३) कक्ष अधिकारी (व्यय-५), वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२, 
) ( 
) 
) 


१४) कक्ष अधिकारी (१४४३), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० 032, 
१५) कक्ष अधिकारी (का.११ व १२), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
१६) निवड नस्ती/संग्रहार्थ, का.१३ 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


